साक्षर भारत योजनेकरिता सन २०१४- 
१५ मध्ये प्राप्त केंद्र हिस्याचा निधी सन 
२०१८-१९ च्या मंजूर तरतूदीतून खर्च 
करण्यासाठी प्रशासकीय मान्यता 
देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः साभाका-२०१८/प्र.क्र.१२१/एस.डी.२ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२ 
दिनांक : ०४ जानेवारी, २०१९. 


संदर्भ:- १) केंद्र शासनाचे क्र.5.॥०.९-८/२०१४-एन.एल.एम.आय, दि.०२ डिसेंबर,२०१४ चे पत्र 
२) शिक्षण संचाळक अल्पसंख्यांक व प्रौढ शिक्षण, पुणे यांचे पत्र 
क्र.अपौशि/सा.भा./प्र.अ.भा./२०१८/कार्या-५/२०७, दि.२२ फेब्रुवारी, २०१८ 
3) केंद्र शासनाचे क्र.९-८/२०१४/एन.एल.एम-१, दि.२६ डिसेंबर, २०१८ 


प्रस्तावना:- 

साक्षर भारत योजना ही योजना राज्यात जानेवारी, २०१० पासून सुरु करण्यात आली होती. 
सन २००१ च्या जनगणनेनुसार ज्या जिल्हयातील महिला साक्षरतेचे प्रमाण ५०% पेक्षा कमी आहे, 
SRT राज्यातील १० जिल्हयांचा समावेश साक्षर भारत योजनेत करण्यात आला असून राज्य, 
जिल्हा, तालूका, ग्रामपंचायत या चार स्तरावरुन सदर योजना राबविण्यात येत होती. सदर 
योजनेकरिता केंद्र शासनाने संदर्भाधीन दि.०२ डिसेंबर, २०१४ च्या आदेशान्वये केंद्र हिस्स्यासाठी 
रु.३३७५ लक्ष निधी वितरीत केलेला होता. तथापि, यापैकी रु.३३७४ लक्ष (रु.तेहतीस कोटी 
चौर्‍्याहत्तर लक्ष) इतका निधी वितरीत झालेला आहे. तर, रु.१ लक्ष इतका निधी अद्याप वितरीत 
होणे बाकी आहे. सदर रु.१ लक्ष निधी सन २०१८-१९ मध्ये खर्च करण्यास केंद्र शासनाने संदर्भाधिन 
क्र.३ च्या पत्रान्वये मंजूरी दिली आहे. यानुसार, केंद्र हिस्स्याचा अवितरीत रु. १, ००,०००/- (रु.एक 
लक्ष) इतका निधी साक्षर भारत योजनेच्या केंद्र हिस्स्याकरिता सन २०१८-१९ करिता मंजूर 
अनुदानातून वितरीत करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 
१. साक्षर भारत योजनेकरिता रु. १,००,०००/- (रु.एक लक्ष) इतका निधी खर्च करण्यास या 
आदेशान्वये मान्यता देण्यात येत आहे. 


२. “मागणी क्र.ई-२, २२०२ सर्वसाधारण शिक्षण, ०४ प्रौढ शिक्षण २००, इतर प्रौढ शिक्षण 
कार्यक्रम (००) (०६) साक्षर भारत (केंद्र हिस्सा) (कार्यक्रम) (२२०२ एच ४४५), ३१ सहायक अनुदाने 
(वेतनेतर)” या लेखाशिर्षांतर्गत सन २०१८-१९ करीता रु.२५,००,००,००० (रु. पंचवीस कोटी) इतका 
निधी अर्थसंकल्पित करण्यात आळेला आहे. सदर तरतुदीतून रु. १,००,०००/- (रु.एक लक्ष) इतका 
खर्च भागविण्यात यावा. 


शासन निर्णय क्रमांकः साभाका-२०१८/प्र.क्र.१२१/एस.डी.२ 


३. यासाठी आयुक्त (शिक्षण), महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांना “नियंत्रक अधिकारी” आणि 
लेखाधिकारी, अल्पसंख्यांक व प्रौढ शिक्षण संचालनालय, पुणे यांना “आहरण व संवितरण 
अधिकारी” म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. नियंत्रक अधिकारी, आहरण व संवितरण अधिकारी 
यांनी सदर निधी संचालक, अल्पसंख्यांक व प्रौढ शिक्षण संचालनालय, पुणे यांना विनियोगाकरिता 
तातडीने उपलब्ध करुन द्यावा. 


४. सदरचा शासन निर्णय नियोजन व वित्त विभागाने अनौपचारिक संदर्भ क्रमांक.अनुक्रमे- 
१५०/१४७१, दि.२ जुले, २०१८ व ७८९/१८/व्यय-५ दि.०९ ऑक्टोबर, २०१८ अन्वये दिलेल्या 
मान्यतेनूसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


ष्‌. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१९०१०४११२६२१८८२१ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. | 
G OV | n d B a | 1 onto dé ment Of Maharashtra, ou=School Education 


De ‘ent, postalCode=400032, st=Maharashtra, 
2.5.4,.20=9197de2bc674839ebe3 10a 1 Sdébce1dd2d80cbSd5cefSd 
d249doffofede4des 


Kamble al 
(गोविंद कांबळे ) 
कक्ष अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
मा.मंत्री, (शालेय शिक्षण), मंत्रालय, मुंबई 
मा. राज्यपालांचे सचिव, राजभवन, मुंबई 
मा. अप्पर मुख्य सचिव, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र-१/२, मुंबई/नागपूर 
५. महालेखापाल (लेखा व परीक्षा), महाराष्ट्र-१/२, मुंबई/नागपूर 
संचालक, SA व कोषागारे, मुंबई 
. अधिदानव लेखा अधिकारी, मुंबई 
८. स्थानिक निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई 
९. वरिष्ठ कोषागार अधिकारी, पुणे 
१०. जिल्हा कोषागार अधिकारी, पुणे 
११. आयुक्‍त (शिक्षण) महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
१२. शिक्षण संचालक (माध्यमिक व उच्च माध्यमिक) महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
१३. शिक्षण संचाळक (अल्पसंख्यांक व प्रौढ शिक्षण ) महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
१४. वित्त विभाग (व्यय-५/अर्थसंकल्प-८) मंत्रालय, मुंबई 
१५. नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
१६. सह सचिव/उपसचिव (विद्यार्थी विकास/अर्थसंकल्प), शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, मंत्रालय, 
मुंबई. 
१७. शाळेय शिक्षण व क्रीडा विभाग (अर्थसंकल्प) मंत्रालय, मुंबई 
१८. निवडनस्ती, (एसडी-२). 


०८ AV AD -0 


पृष्ठ २ पैकी २ 


